नगरपालिका व नगरपरिषद यांच्या (स्थानिक संस्था) 
नागरी दलित वस्ती पाणी पुरवठा योजनेसाठी 
अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठीचा सन २०२०-२१ या 
आर्थिक वर्षामध्ये निधी वितरण करणेबाबत. 
(लेखाशिर्ष 2294A992) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.१०/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १६मार्च, २०२१ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२० 
३) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाची नस्ती क्र.नादव-२०१९/प्र.क्र.८१/पापु-२१ 


शासन निर्णय :- 
नगरपालिका व नगरपरिषद यांच्या (स्थानिक संस्था) नागरी दलित वस्ती पाणी पुरवठा योजनेसाठी 


अनुसूचित जाती घटकांकरिता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन-३, २२१५-पाणी पुरवठा व स्वच्छता, 
०१, पाणी पुरवठा, ७८९ अनुसूचित जातींसाठी fears घटक योजना, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत 
योजना, (०१) (०४) नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या नागरी दलित वस्ती पाणी पुरवठा योजनांसाठी सहायक 
अनुदान (कार्यक्रम) (२२१५ए११२) या लेखाशिर्षाखाळी रु.१५०.०० लाख इतका नियतव्यय मंजूर आहे. या 
योजनेसाठी दि.२४.०९.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.३०.०० लाख इतका निधी वितरीत करण्यात आला 
आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.४.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे 
उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरणाची 
कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये वित्त विभागाने कार्यक्रमांतर्गत योजनांच्या ३३ 
टक्के मर्यादेत खर्चासाठी नियोजनात्मक सूचना केलेल्या आहेत. त्यानुसार वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमातंर्गत पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने वाचा क्र.३ येथील नस्तीवर 
प्रस्तावित केल्यानुसार नगरपालिका व नगरपरिषद यांच्या (स्थानिक संस्था) नागरी दलितवस्ती पाणी पुरवठा या 
योजनेसाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत निधीपैकी (22944992) या लेखाशिर्षाखाली 
रु.१२.०० लक्ष इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. कोव्हीड-१९ मुळे राज्याची 
आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर स्वरुपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक 
अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास 
अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या 
तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनेहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक 
उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.१०/अर्थसंकल्प (विघयो) 


३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

4. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र १२७ /व्यय- १४ , 
दि. ०४.०२.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१६१५५०५४७४२२ असा आहे. सदर आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


ASHWINI BHIMRAO ४४ 
YAMGAR 


(अश्विनी यमगर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


न्न 


अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई हहर 
सर्व प्रादेशिक उप आयुक्त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण SYA SAAT A) 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, yar मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (पापु-२१), मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


८0 SF CK WwW AN 


ee a 


aon 


पृष्ठ २ पैकी २ 


